RNI No. MAHBIL / 2009 / 31745 


SANELE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ८ , अंक २१ ] 


शुक्रवार , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ४.०० 


असाधारण क्रमांक २ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १३ मे २०२२ 


अधिसूचना 
चौकशी आयोग अधिनियम , १ ९ ५२ . 

क्रमांक उचौस ( चौकशी ) -२०२१ / प्र . क्र .४ ९ / २१.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने , श्री . परम बिर सिंह यांनी त्यांच्या 
दिनांक २० मार्च २०२१ च्या पत्राद्वारे माननीय गृहमंत्री यांच्याविरुद्ध केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याच्या प्रयोजनार्थ , शासन निर्णय , 
सामान्य प्रशासन विभाग , क्रमांक उचौस ( चौकशी ) २०२१ / प्र . क्र .४ ९ / २१ , दिनांक ३० मार्च २०२१ अन्वये माननीय न्यायाधीश 
श्री . कैलास उत्तमचंद चांदिवाल ( सेवानिवृत्त ) यांची एक सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती ( यात यापुढे जिचा निर्देश , “ उक्त समिती ' 
असा केला आहे ) नियुक्त केली होती ; 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने , ही बाब जनहिताच्या दृष्टीने निश्चितच महत्त्वाची बाब असल्याने , उक्त समितीने करावयाच्या 
चौकशीचे स्वरूप आणि प्रकरणाची अन्य परिस्थिती विचारात घेऊन , शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग , क्रमांक एचएलइ -२०२१ / 
प्र.क्र .५७ / कार्या.- २१ , दिनांक ३ मे २०२१ अन्वये चौकशी आयोग अधिनियम , १ ९ ५२ ( १ ९ ५२ चा ६० ) याची कलमे ४ , ५ , ५ अ , ८ 
व ९ यांच्या तरतुदी उक्त समितीस लागू केलेल्या होत्या ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त समितीने , २६ एप्रिल २०२२ रोजी तिचा अहवाल , शासनास सादर केला आहे ; 
आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाचे असे मत आहे की , उक्त समिती नियमितपणे अस्तित्वात ठेवणे अनावश्यक आहे ; 

त्याअर्थी आता , उक्त अधिनियमाच्या कलम ७ च्या खंड ( अ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , 
याद्वारे असे घोषित करीत आहे की , उक्त समिती , दिनांक ३० एप्रिल २०२२ पासून अस्तित्वात असल्याचे समाप्त झाली आहे . 


7 


, 


> 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


दि . प्र . देशमुख , 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - २ ९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , dated the 13th May 2022 

NOTIFICATION 


> 


COMMISSIONS OF INQUIRY ACT , 1952 . 
No. 3 ( Hast ) -2021/9 . 05. 49 / 21.- Whereas , the Government of Maharashtra has vide 

उचौस ( चौकशी प्र क्र / 
Government Resolution No. उचौस ( चौकशी ) -2021 / प्र . क्र .49 / 21 , दिनांक 30 मार्च 2021 , appointed Hon'ble 
Justice Shri Kailas Uttamchand Chandiwal ( Retired ) , One Member High Level Inquiry Committee 
( hereinafter referred to as " the said Committee ” ) , for the purpose of making an inquiry into the 
allegations made by Shri Param Bir Singh in his letter dated the 20th March 2021 , against the then 
Hon'ble Home Minister ; 

And whereas , the Government of Maharashtra has vide General Administration Department , 
Government Notification No. HLE - 2021 / C.R.57 / Desk - 21 , dated the 3rd May 2021 , made applicable 
the provisions of sections 4 , 5 , 5A , 8 and 9 of the Commissions of Inquiry Act , 1952 ( 60 of 1952 ) 
( hereinafter referred to as “ the said Act ” ) to the said Committee having regard to the nature of the 
inquiry to be made by the said Committee and other circumstances of the case the matter being a 
definite matter of public importance ; 

And whereas , the said Committee has submitted its report to the Government on the 26th April 
2022 ; 

And whereas , the Government of Maharashtra is of the opinion that the continued existence of 
the said Committee is unnecessary ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of section 7 of the said Act , the 
Government of Maharashtra hereby declares that , from the 30th April 2022 the said Committee has 
ceased to exist . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


D. P. DESHMUKH , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


